मयूरक्षेत्री निवास करित । नग्नभैरव त्यांस घालवित । नगराच्या बाहेरी 
॥।६॥। परी संस्कारें समायुक्त । गाणपत्य तो कैसा होत । पुनरपि 
सन्मान लाभत । या क्षेत्रांत तो कैसा? ।।७।। श्ूञुण्डी पूर्ववृत्तान्त तै 
सांगत । बंगाल प्रांतीं विप्र वसत । गणपतिपरायण अत्यंत । विश्वामित्र 
कुळांतला 11८ त्याचें नांव शंभु असत । महायश तो पुण्यवंत । त्याच्या 
प्रवेशून हृदयांत । नग्नभैरव बुद्धिभेद करी ।।९।। त्या योगें तो द्विज 
_ व्यथित । म्हणे क्षणभंगुर हा देह वर्तत । केव्हां पाहीन मयूरेशा पुनीत । 
देहथारक मीं अहो ।।१०।। नंतर पत्नी पुत्रासह निघत । घर सोडून 
यात्रारत | भिक्षा मागून उदर भरित । द्रव्यहीन तो शंभु विप्र ।।११।। 
दोन महिने मार्ग चालून । पोहोचला जेव्हां तो ब्राह्मण । गणेशतीर्थांच्या 
तीरों तै महान | आनंद झाला हृदयांत ।।१२।। मयूरेशास प्रथम पूजित । 
तदनंतर यात्रा करी विधानयुक्त । क्षेत्रसंन्यासभावें भजत । द्विरदानना 
गणेशासी 1123 11 अन्तीं स्वानंदलोकीं जात । गणनायका नित्य भजत । 
हृदयांत त्याच्या विराजत । प्रभु गणेश सर्वदा ।।१४।। आतां जे अन्य 
पापपर । क्षेत्रत्याग करिती ऐसे नर । त्यांचें विचित्र चरित्र । ऐका आतां 
देवेश हो ।।१५।। वसिष्ठ कुळींचा एक ब्राह्मण वसत । त्या पवित्र 
मयूरक्षेत्रांत । परी जन्मापासून तो असत । महापापी चौर्यरत ।।१६।। 
तो न करी कधी वेदाध्ययन । मदोन्मत्त यौवनीं होऊन । मद्यमासादीचें 
सेवन । परस्त्रीसंगही प्रिय त्यासी ।।१७।। त्याचा बुद्धिभेद करित । 
नग्नभैरव तै तो ब्राह्मण दुर्वृत्त । परसत्रीस एका पकडून करीत । विदर्भ 
प्रांतांत प्रयाण ।।१८।। ऐशापरी आधिपत्य करित । नग्नभैरव 
मयूरक्षेत्रांत | दंडधारक जो सर्व श्रेष्ठ । सत्ता चाले तयाची ।।१९।। 
दुसरें एक आख्यान । पापी नराचें करितों कथन । मयूरक्षेत्रीं जाण्या 
इच्छून । जे न तेथे पोहोचले ।।२०।। द्राविडांत वैश्य जन वसत | 


मु. पु. खंड. ६ अ. २८ 


महापापी जे विख्यात । विषादि देऊन ठार मारित 1 द्रव्यलोभें अन्य 
जनांसी ।।२१।। शंभु सोमक कुब्ज कंबळ । ऐसे चार मित्र प्रबळ । 
मद्यमांस रत अमंगळ | परस्त्री लालस सर्वही ते ।।२२।। शिश्रोदर 
परायण | पुण्य लेशही न मिळवून | स्वधर्मनियम सोडून । स्वच्छंदानें 
रहात होते ।।२३।। त्याच नगरांत होता वसत | श्यामल नाम वैश्य 
धनवंत । तो महापापी दैवयोगें मरत । शंकर नामिक मेव्हणा त्याचा 
।।२४।। तो शंकर स्वधर्म निरत । पुण्यकर्मपरायण वर्तत | अस्थिसंचय 
श्यामलाचा करित । उद्धार त्याचा व्हावया ।।२५।। एक मास होता 
तो वैश्य जात । एकदा जै तेव्हां भेटत । ते चार वैश्य धूर्त पापरत । 
तयासी म्हणे विनयानें ।।२६।। हया श्यामल वैश्याच्या अस्थि असत | 
तुमच्या स्वाधीन मीं करित । त्या न्याव्या मयूरक्षेत्रांत | दंडकारण्यीं जाणार 
तेव्हां ।।२७।। व्यापार करण्या तेथ निघालात । तरी माझें करा हें प्रार्थित । 
श्यामलाच्या अस्थि ब्रह्मसुखप्रद गणेशतीर्थात । करा तुम्हीं विसर्जित 
11२८॥। तैसेचि करूं ऐसें सांगून । देऊन तयासी आश्वासन । चार 
वैश्य ते करिती गमन । मयूरक्षत्रीं जाण्यासी ।।२९।। तेथ जग्नभैरव 
विघ्न आणित । त्यांचें सर्वस्व चोर हरित । अस्थिसंचयही नष्ट होत । 
दुःखें परतले स्वगृहासी ।।३०।। किचित्द्रव्य शेष राहत । तें घेऊन 
ते परतत । मयूरेश यात्रा न करित । ठरवलेली पापी ते ।।३१।। 
बुद्धिभेद होऊन त्यांचा न जात । श्यामलाच्या अस्थि मयूरक्षेत्रांत । ऐसा 
भैरव महाबळवंत | गणेशाज्ञेचें पालन करी ।।३२।। तो रक्षितो क्षेत्र 
उत्तम। भैरवाचे हें चरित्र मनोरम । जो ऐकेल wage परम । त्यास 
सर्व शुभ मयूरक्षेत्री ।।३ ३।। देवेश पुनरपि प्राथित । त्या भ्रूशुंडी योग्याप्रत । 
ऐसा जो महाभाग नग्नभैरव विख्यात । स्तोत्र त्याचें वर्णावे ।।३४।। त्या 


स्तोत्रें करितां स्तवन । तो न होईल क्रुद्ध दारुण । बुद्धिभेद आमुचा 
७ ES स््ता 


न करून । क्षेत्रप्रवेश देईल आम्हां ।।३५।। RA म्हणे ऐका 
एकचित्त | फलदायक हें अद्भुत । जै नग्नभैरव संतुष्ट होत | पाठ याचा 
भावें करितां ।।३६।। सर्वमायाविहीनासी । सर्वमायाप्रचालकासी | 
सर्वातर्यामीसी नित्यासी । नग्नभैरवा तुला नमन ।।३७।। मयूरेशपरासी 
मयूरपुरपालकासी। धार्मिकांच्या संरक्षकासी | अधर्मनिरता दंडकर्त्यांसी । 
नग्नभैरवा नमन तुला ।।३८।। सदा स्वानंद निष्ठासी । पापीजनां 
दंडकर्त्यासी महाबळवंतासी । ब्रह्मादि प्रचालकासी । नग्नभैरवा नमन 
तुला ।।३९।। अमेयशक्तिसी भुक्तिमुक्तिप्रदात्यासी । गाणेशांचें 
पालनकर्त्यासी । प्रलयकाळांत शूळ उगारिसी । ऐशा नग्नभैरवा तुला 
नमन ।।४०।। त्या प्रलयकाळांत ब्रह्मांड | भिवविसी तूं उदंड । शूळप्रोत 
महांड । नग्नभैरवा नमन तुला ।।४१।। अट्टहासे देवेंद्रांसी । तैसेचि 
संत्रस्त करिसी असुरांसी । गणनाथापुढें नृत्य करिसी । नग्नभैरवा नमन 
तुला ।।४२॥। तूं हें सर्व विश्व पसरविसी । आदिअंत मध्यगत तूंच 
अससी | मयूरसंस्थ आम्हां सर्वांसी । रक्षण करी दयाळा ।।४३।। 
आम्ही अनन्यभावें भजत । शूळधारका तुज नमित । अखिल कारण 
तूं शाश्वत । जगत्प्रवृत्ती तव भयानें ।।४४।। प्रत्येक प्राणिमात्रास करित । 
स्वव्यापारमग्न तूं जगांत । तुझ्या आधारें जग नांदत । परेशा रक्षी 
आम्हांसी ।।४५।। तुझी भक्ति आमुच्या मनांत । दृढ करी तूंच सतत | 
गणोशक्षेत्र तुझ्या स्वाधीन असत | निवास आम्हां तेथ देई ।।४६।। 
नग्नभैरवा तुज नमन । पुनः पुन्हा अभिवादन । नग्नभैरवाचें हें स्तोत्र 
महान । वाचितां ऐकतां शुभप्रद ।।४७।। धनधान्यादिक सर्व लाभत 
भुक्तिमुक्तिसमन्वित । या स्तोत्रानें जो स्तवित । नम्नभैरव देवासी 
1186 11 या स्तोत्राच्या वाचनें न घडत । मयूरक्षेत्राचा विरह जन्मांत । 
तयांसी दुर्लभ कांहीं न होत । जैसी श्रद्धा तैसें फळ ।।४९।। ओमिति 


मु. पु. खंड. ६ अ. २८-२९ 


